दि.१ डिसेंबर, 2023 रोजी देय होणाऱ्या 
आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाच्या व्याजाचा 
(ग्रामीण) भरणा करण्यासाठी रोख अनुदान 
(लेखाशीर्ष २२१५ ११७३)-शुद्धिपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः - एलआयसी-२०२३/प्र.क्र.१९/पापु-०४ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा :- 

१) ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: एलआयसी-१०८७/सीआर-५४४/५९, दि.२ मे, 

१९८९ 

२) ग्रामविकास विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एलआयसी-१०८७/सीआर-५४४/५९, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर,१९८९. 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल,२०२३ 
४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २६ मे, २०२३. 
५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२३. 
शासन शुद्धिपत्रक :- 

उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.०२ मध्ये सुधारणा 
करण्यात येत असून, सदर परिच्छेद २ खालीलप्रमाणे वाचावाः- 

“हे अनुदान कोषागारातून प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या श्री. राजेंद्र मडके, 
संचालक (वित्त) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व श्री. राजेंद्र गेंगजे, उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांस सादर 
करावे.” 

2. सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३११३०१८२७१७१०२८ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ly signed by PRAVINKUMAR GULABRAO. 


PRAVINKUMA we: 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


HIGHER AND TECHNICAL, 


2.5.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365 
R G U LA B RAO 20f60db099de815: \dde01ca77f148, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ber=8F 18625ADB482A7EE2512CEA9 


jalNu 
p AW A R 3CE697388C95A99C89E41E85COSA3DE847648 
8F, cn=PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टावर्स, ४ था मजला, मुंबई-४०००२१. 


शासन शुद्धिपत्रक PAH: एलआयसी : २०२३/प्र.क्र.१९/पापु-०४ दिनांक: ३० -११-२०२३ 
२) श्री. राजेंद्र गेगजे, उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा व नगरपंचायती (सर्व). 
४) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
५) अधिक्षक अभियंता, (सीपीडीएम ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल, HERTS -9/2, मुंबई/नागपूर ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

७) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई -४०००२१. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१०) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. 

११) वित्त विभाग, ( व्यय -३/ त्रद्ष्ण व हमी सनियंत्रण कक्ष / अर्थोपाय )मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासन क्र. पापु-२०. 

१३) निवडनस्ती ( का.क्र. पापु-०४ ),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


